विद्युत दरात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टॅरिफ-२०१७/प्र.क्र.७७/ऊर्जा-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०१८ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४/ऊर्जा-३, दि. २६/०२/२००८. 


२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४१/ऊर्जा-३, दि.३१/०१/२००९. 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/०४/२०१७, 
दि.३०.०६.२०१७, दि.०८.०८.२०१७ व दि.०६.०२.२०१८. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०१७/२०१७-१८/प्र.क्र.८१/प्रशा-१, दि.०५.०७.२०१७. 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पूरक-२०१८/प्र.क्र.५६/अर्थ-३, दि.१७.०३.२०१८ 
६. मुख्य विद्युत निरिक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/९६/२०१८, दि.१६/०१/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागधारकांना शासनामार्फत वीजेच्या दरात सवलत 
देण्यात येते. या सवळतीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबधित अनुज्ञाप्ती धारकांमार्फत यंत्रमाग धारकांना परत केली 
जाते. शासनाच्या सदर धोरणानुसार मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्वर लि. मुंबईचे कंपनीच्या कार्यकक्षेत कार्यरत असलेल्या 
मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई. यांना दिनांक ०१/०४/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ या कालावधीत विद्युत दरात 
दिलेली सवलतीची रक्‍कम रु.७,५६,३०७/- (रुपये सात लाख छपन्न हजार तीनशे सात फक्त) परत देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

मे. रिलायन्स SRR कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांचे वीज ग्राहक असलेले मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, 
मुंबई. या यंत्रमागधारक ग्राहकास (ग्राहक क्र. १०२६९७२९५) माहे दिनांक ०१/०४/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ या 
कालावधीत विद्युत दरात दिलेली सवलतीची रक्‍कम रु.७,५६,३०७/- (रुपये सात लाख छपन्न हजार तीनशे सात 
फक्त) इतकी रक्कम परत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर 
लि., मुंबईचे कंपनी यांचेमार्फत यंत्रमागधारकाला वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
३. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी,"मागणी क्र.के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, coo 
इतर खर्च, (००)(०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण 
अनुज्ञाप्तीधारकांना अर्थसहाय्य (योजनेतर) (२८०१२६१५)३३ अर्थसहाय्य" या लेखाशीर्षाखाली मुळ तरतूद 
रु.४५००.०० कोटी व पुरवणी मागणीद्वारे रु.२९७२.९४ कोटी अशी एकूण रु.७४७२.९४ कोटी इतकी तरतूद करण्यात 
आलेली होती. तथापि, सुधारीत अंदाजपत्रकात रु.६७२५.६४६० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
रु. ३१४९, ६३,८३,९८२/- इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर निधी वितरण ८०% च्या आत 
असल्याबाबत प्रमाणित करण्यात येते. 
४. या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 
५. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेकडून आहरित करुन, ती रक्कम मे.रिलायन्स 
इन्फ्रास्ट्रकचर लि. मुंबई यांचे मार्फत मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई, यांना अदा करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. वि. म. राजुरकर, अवर सचिव आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. अ. मा. आत्राम, 
सह सचिव यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी रक्‍कम रु.७,५६,३०७/- (रुपये सात लाख छपन्न हजार dal 


झासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१७/प्र.क्र.७७/ऊर्जा-३, 


सात फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. मुंबई यांचे नावे 
स्वतंत्ररीत्या धनादेश काढून वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
६. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१७/परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ 
च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ७ व ८ मधील तपासणी सूची मधील अटींची तसेच परिच्छेद क्रमांक 9 व २० मधील 
प्रत्येक अटीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ०८/०२/२०१७ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या परिच्छेद क्र.२ ते ६ मधील 
प्रत्येक अटीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 
करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७, 
दि.३०.०६.२०१७, दि.०८.०८.२०१७ व दि.०६.०२.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन विभागांना ८०% निधी 
वितरीत करण्याचे अधिकार दिले असून त्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
८. निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३२०१५२७५३९४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; ae ee 
| M h DN: nment Of Maharashtra, ou=Industry Energy and Labour 
Ifas Mahadeorao ५५० 
2.5.4.20=83469494bac86099a3 20f3e 1 4bf842 1ee9d2b48e344470b76ea2595df0 
495104, 


1 serialNumber=02c5c00269dd48836be0d9939bdff848a9ff1fla9fd195baf3a104d 
ठे] 1 | a | (09b0817d9, cn=Vilas Mahadeorao Rajurkar 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 
Wa: 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. देविदास लेन ,एसव्हीपी रोडच्या 
बाजुला देविदास टेलिफोन एक्सर्चेंज,बोरीवली (पश्चिम), मुंबई४००१०३. 
२. मे.लोटस इंडस्ट्रीज,व्हिला,वेस्ट अँव्हेन्यू रोड विजय बँक hres एक्सचेंज डिपार्टमेंट, 
सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई- ४०००५४ 
३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 
इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
६. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
११. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१),उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१२. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
१३. ऊर्जा-३ कार्यासन Gee. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


